छत्रपती शिवाजी महाराज होतकरी सन्मान 
योजना - २०१७ अंतर्गत सन २०१८- १९ 
या आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण 
करणेबाबत. (लेखाशीर्ष २४३५ ०१०६) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०८ /कार्या.-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ मे, २०१८ 
वाचा - 

१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०८/कार्या.६ दि.१६.१०.२०१७ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची नस्ती, क्र.अर्थसं ०५१८/प्र.क्र.८०/२०१८/२-स. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २४३५- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ६०-इतर, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (09) छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत 
शेतक-यांना कर्जमाफी ( २४३५ ०१०६) या SARIS सन २०१८-१९ या वर्षात रु.९४०.०० कोटी इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या वाचा क्र. ३ येथील नस्तीद्वारे प्रस्तावित केल्यानुसार छत्रपती 
शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ या योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसुचित जमाती प्रवर्गाच्या 
शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याकरिता आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून सद्य:स्थितीत 
रु.१५०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणीस अनुसरुन मागणी क्र.टी-५ मधील २४३५- 
इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, ६०-इतर, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०१ ) छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांना कर्जमाफी करीता (लेखाशिर्ष - २४३५ 
०१०६) सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रथम टप्यात रु. १५०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दिडशे कोटी फक्त) 
इतका निधी योजना अंमलबजावणी करणा-या विभागाचे प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, 
सहकार,पणन वस्त्रोद्योग विभाग (सहकार) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास सदर 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी विभागप्रमुख /नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर निधी अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांच्या 
कर्जमाफीकरीताच वापरण्याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टे, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, इत्यादी बाबतची माहिती संबधीत नियंत्रक 
अधिकारी यांनी आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय मुंबई; आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७ /प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत असून सदर शासन निर्णयातील अटीं व शर्तीची पुर्तता होत असल्याची 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने खात्री करावी. 


4 सदर WA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१८१०२८५५३६२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत, 


q 


0a Gm _ CC w wa 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 


Sree . की आदळत, DE sc ee eC a 


Ravi Nn d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a aa) ba i fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Aute Date: 2018.05.18 11:31:10 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री,आदिवासी विकास,यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास ,यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्‍त,सहकार,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (२-स), मंत्रालय,मुंबई 

निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


